RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक ४२ ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर १३, २०१९ / भाद्र २२, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


शहर विकास विभाग 


जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


क्रमांक ठामपा / शविवि /वियोअंक / १५५० 


ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस / १२ ९ ७/ १३१ ९/ सी.आर. १४८ / ९ ७/ नवि -१२, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ अन्वये मंजूर असून , २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली. तसेच सुधारीत विकास योजनेतील वगळलेले क्षेत्र 
( Excluded portion) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस /१२०१/ २७४ / सीआर. २८/ २००९ / नवि -१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर झाली 
असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे.). 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्राकरिता सुधारित विकास आराखडा सन १९९९ साली मंजूर झाला असून, त्यामध्ये महानगरपालिकेचा 
नियोजन सेक्टर १ व २ हा भाग ठाणे नगर परिषदेच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होता. सदर भागांचा नगर परिषदेच्या आराखड्यानुसार विकास झाला 
असल्यामुळे रस्त्यांची रुंदी या आराखड्यामध्ये नमुद असल्यानुसार होती. सन १९ ८२ साली ठाणे महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर शहर 
विकासाचा वेग व लोकसंख्येमधील वाढ होऊन रस्त्यांवरील वाहतूकीची घनता व वर्दळ वाढली आहे. सदर भागातील जुन्या इमारतींच्या 
पुनर्विकासाकरिता तसेच शहरीकरण विचारात घेता महानगरपालिका क्षेत्रातील अस्तित्वातील ९ .०० मी . पेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यांचे 
रुंदीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सदर रुंदीकरण करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्यांची यादी परिशिष्ट - अ मध्ये देण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अस्तित्वातील ९.०० मी . पेक्षा कमी रुंदी असलेल्या उपरोक्त यादीतील रस्त्यांचेरुंदीकरण 
प्रस्तावित करून सदरचे रस्ते ९.०० मी . रुंद दर्शवून तसेच काही ९.०० मी . रस्त्याचे१२.०० मी . पर्यंत रुंदीकरण दर्शवून सदरचे रस्ते विकास योजना 
रस्ते 

म्हणून समाविष्ट करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल करणे आवश्यक आहे व अशा 
फेरबदलाची कार्यवाही करणेस मा . महासभा ठराव क्र . २ ९ ७, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. ( यापुढे “ उक्त फेरबदल 
असे संबोधिले आहे ). 


( १ ) 


भाग दोन - ६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १३, २०१ ९ / भाद्र २२, शके १ ९ ४१ 


आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील तरतुदीनुसार “ उक्त मंजुर विकास 
योजनेत उक्त फेरबदलाबाबत ” जनतेच्या सूचना / हरकती मागविणेसाठी ही जाहिर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . उक्त फेरबदल दर्शविणारा 
नकाशा सहायक संचालक नगर रचना, शहर विकास विभाग, ठाणे महानगरपालिका, “ महापालिका भवन ”, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, 
चंदनवाडी, पाचपाखाडी, ठाणे यांचे कार्यालयीन सूचना फलकावर तसेच खाली नमूद संकेत स्थळावर ठेवण्यात आला आहे. उक्त फेरबदलाबाबत 
कोणत्याही व्यक्तीस सुचना / हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी हि सूचना वृत्तपत्रात व www.thanecity.gov.in या संकेत स्थळावर आणि 
महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासुन ३० ( तीस) दिवसांचे आत आपली सूचना / हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका 
आयुक्त , 

ठाणे महानगरपालिका , ठाणे यांचेकडे सादर करावी. 


. 


ठाणे, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ . 


श्रीकांत मा . देशमुख , 
सहायक संचालक नगर रचना , 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर १३, २०१ ९ / भाद्र २२, शके १ ९ ४१ 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


परिशिष्ट अ 


प्रस्तावित रस्त्यांची यादी 


अ . क्र . 


रस्त्याचे नाव 


डी.पी. 


प्रत्यक्ष जागेवरील रस्त्याची 

रुंदी ( मी .) 

( ३ ) 


नुसार रस्त्याची 
रुंदी ( मी .) 

( ४ ) 


प्रस्तावित 
रुंदी ( मी .) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


८.८५ मी . ९.६५ ते ८.९ ० 


९ .०० मी . 


७.६२ मी . रुंद डी . पी . 
रोड आहे . 


मी . रुंद . 


रामवाडी (विष्णूनगर ) - सारस्वत बँक ते 
वीर बाजी 

प्रभु 

देशपांडे मार्ग 
हिंदू कॉलनी - ए - अनमोल हाईटस् ते 
यज्ञेश्वर सोसायटी . 


२ . 


४.९ ५ मी . ते ६.४५ मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही . 


९ .०० मी . 


३ . 


४.६० मी . ते ४.९ ५ मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही . 


९ .०० मी . 


हिंदू कॉलनी - बी ( अत्रे कट्टा) 
पंपिंग स्टेशन रोड . 


6 . 


डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


बी केबिन - रोड ( मांजरेकरवाडी , 
दातेवाडी) शिवाजीनगर नौपाडा मार्ग. 


सरासरी ६.१० मी . ६.३० ते 
६.८५ मी . रुंद . 


५ . 


बी केबीन - रेल्वे कॉलनी रोड 


६.८० मी . ५.२० ते ६.६० मी . रुंद डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


६ . 


डी . पी . रोड नाही 


९ .०० मी . 


शेलारपाडा ( कोलबाड ) - राजश्रीधाम 
सोसायटी ते शेलारपाडा . 


६.८० मी ., ५.६५ ते ७.२० ते 
७.९ ५ व ५.६० मी . रुंद. 


७ . 


६.४० मी . ते ८.३० मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही . 


९ .०० मी . 


त्रिमुर्ती लेन, ( टीप टॉप प्लाझाच्या मागे ), 

एस . मार्ग. 


एल . बी . 


८ . 


पेंडसे लेन ( ब्राम्हण सोसायटी ), नौपाडा 


९ .०० मी . 


सरासरी ८.८५ मी . ते 
५.८० मी . रुंद. 


६.०० मी . रुंद 
डी . पी . रोड आहे. 


९ . 


डी . पी . रोड नाही . 


९ .०० मी . 


देवधर हॉस्पिटल ते सहकार सोसायटी लेन , 
ब्राम्हण सोसायटी , नौपाडा . 


४.७० मी ., ३.४५ मी . ते 
६.४० मी . ते ६.० मी . रुंद . 


१० अ विष्णूनगर - लेन नं . २ नौपाडा 


डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


६.५० मी ., 

५.९ ० ते 
४.८० मी . रुंद . 


१० ब विष्णूनगर - लेन नं . ३ नौपाडा 


८.४० मी . ते ८.० मी . रुंद 


९ .०० मी . 


९.०० मी . रुंद 
डी . पी . रोड आहे. 


११ 


६.३० मी ., ६.२० ते ६.३० मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


१२ 


सहयोग मंदिर लेन, नौपाडा 
घंटाळी क्रॉस लेन - आर . बी . एल . 
बँक ते कल्पना सहनिवास सोसायटी 
नौपाडा . 


५.९ ० मी . ते ५.६० मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही . 


९ .०० मी . 


१३ 


काका सोहोनी पथ , नौपाडा 


डी . पी . रोड नाही . 


९ .०० मी . 


४.९ ० मी ., ६.७० ते ७.३० ते 
७.२० मी . रुंद. 


१४ 


६.४० मी . ते ५.५५ मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


राम मारुती क्रॉस लेन - डी . एन . एस . बँक 
ते नालंदा सोसायटी . 


भाग दोन - ६३-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १३, २०१ ९ / भाद्र २२, शके १ ९ ४१ 


प्रस्तावित रस्त्यांची यादी 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१५ 


महर्षी कर्वे रोड , नौपाडा 


९ .०० मी . 


४.९ ० मी ., ६.७० मी . ७.३० मी . डी . पी . रोड नाही. 
ते ७.२० मी . 


८.७० मी . ते ७.१५ मी . रुंद 


९ .०० मी . रुंद डी . पी . रोड आहे . ९ .०० मी . 


स्वामी विवेकानंद रोड - गोखले रोड ते 
दया क्षमा शांती सोसायटी . 


१७ 


गावंड पथ ( भास्कर कॉलनी ) नौपाडा 


९ .०० मी . 


६.६५ मी ., ८.८५ मी . ते 
९ .४० मी . रुंद . 


७.६२ मी . रुंद डी . पी . रोड 
आहे व गावंड बंगला ते 
गोखले रोड ९.०० मी . 
रुंद डी . पी . रोड आहे . 


१८ 


४.९ २ मी . - ५.० ९ मी . ते 


९ .०० मी . 


राबोडी १ - पहिली राबोडी नाका ते 
रेहमानी हॉटेल ने जनरल कब्रस्तान 
प्रवेशव्दारा पर्यंत . 


८.२० मी . 


रस्त्याची काही लांबी ६.०० 
मी . रुंद डी . पी . मध्ये 
दर्शविण्यात आली आहे. 
उर्वरीत रस्ता अस्तित्वातील 
आहे . 


१ ९ 


५.५० मी . 


डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


राबोडी - १, महापालिका व्यायाम शाळा 
ते कत्तलखान्यापर्यंत . 


२० 


डी . पी . रोड नाही. 


९ .०० मी . 


मदनलाल धिंग्रा मार्ग - पारीजात सोसायटी 
ते अमरज्योती सोसायटी . 


८.२० मी ., ६.३० ते 
७.२० मी . रुंद 


२१ 


खारटन वसाहत येथील रस्ता 


५.५० मी . ते ६.०० मी . रुंद 


डी . पी . रोड नाही 


९ .०० मी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर १३, २०१९ / भाद्र २२, शके १९ ४१ 


4 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 


TOWN PLANNING DEPARTMENT 


Notice 


(U /s . 37 of Maharashtra Regional and Town planning Act, 1966 ) 


No. TMC / TDD / DPIC / 1550 


Whereas , the Revised Developmentplan of the city of Thane has been sanctioned by Government 
vide Notification No. TPS / 1297 / 1319 /CR - 148 /97/UD - 12 , dated 4th October 1999 and came into force from 
22nd November 1999. Also the Excluded portion (EP) from Revised Development Plan were sanctioned 
vide GovernmentNotification TPS/ 1201/274 /CR -28 /2009 /UD - 12 , dated 3rd April 2003 and came into force 
from 14th May 2003 (hereinafter referred to as “ the said Sanctioned Development Plan ") ; 

And whereas, the revised developmentplan for Thane Municipal corporation area was sanctioned in 
the year 1999 , the area of planning sector No. 1 and 2 is part of the Thane Municipal Council area . This 
area was developed as per the council s development plan and the width of roads is as per council s 
development plan . The Thane Municipal Corporation was enacted in 1982, and the city s growth took 
place with increasing population at much faster rate . The density of traffic movement has increased causing 
traffic congesting . Hence it has become necessary to widen the roads with width 9.00 mtr . and less in the 
view redevelopment of old building in the said area / sector. The list of such roads is attached herewith in 
Appendix “ A ” ; 


And whereas , the roads mentioned therein above list of existing roads having less than 9.00 mtr . 
width is being proposed to widen and shown as 9.00 mtr . along with widening of 9.00 mtr . existing roads to 
12.00 mtr. width and these roads to be included as development plan roads, this notice is being published 
to carry outmodification in said development plan as per section 37 of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966. And the Hon . GeneralBody of Thane Municipal Corporation has accorded sanctioned 
vide it s resolution No. 297 , dated 19th September 2018 (hereinafter called as Said Modification ) ; 

And therefore , this notice is published for inviting suggestions/objections from the public to carry out 
" The said Modification in the said Sanctioned Development Plan ” as per the provisions under section 37 ( 1) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. The Plan showing “ The said Modification ” is 
displayed on the notice board in the office of Assistant Director Town Planning , Town Development 
Department, Thane Municipal Corporation ,“Mahapalika Bhavan ", Sarsenani General Arunkumar Vaidy 
Marg , Chandanvadi, Panchpakhadi, Thane and on the website mentioned below . Any person interested 
may submit his suggestion or objection to the said modification within 30 (Thirty ) days from the publication 
of this notice in the news paper, on the website www.thanecity.gov.com and Maharashtra Government 
Gazette , to the Municipal Commissioner, Thane Municipal Corporation , Thane. 


Thane , 
dated 11th September 2019 . 


SHRIKANT M. DESHMUKH , 

Asst. Director, Town Planning, 
Thane Municipal Corporation , Thane . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर १३, २०१९ / भाद्र २२, शके १ ९ ४१ 


Thane Municipal Corporation , Thane 


Appendix " A " 


Proposed Road List 


Sr.No. 


Road Name 


Existing Road Width 

(Mtr.) 


Road Width as per 

D.P. (Mtr.) 


Proposed 
Width 
(Mtr.) 
(5 ) 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


1 . 


8.85 mtr., 9.65 to 8.90 mtr 


7.62 Mtrs . Wide D.P. 


9.00 mtr .. 


Ramwadi ( Vishnunagar) - 
Sarswat Bank To Veer Baji 
Prabhu Deshpande Marg . 


wide . 


Road. 


2 . 


4.95 mtr. to 6.45 mtr. wide 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


Hindu colony - A- Anmol Hights 
to Yadneshwar Society . 


3 . 


4.60 mtr. to 4.95 mtr. wide 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


Hindu colony - B - (Atre Katta ) - 
Pamping Station Road . 


4 . 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


B - Cabin Road (Manjrekarwadi 
Datewadi) Shivajinagar Naupada 
Marg . 


Average 6.10 mtr . , 
6.30 to 6.85 mtr.wide . 


5 . 


B - Cabin Railway Colony Road 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


6.80 mtr., 5.20 to 6.60 mtr. 
wide . 


6 . 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


Shelarpada (Kolbad ) - Rajshridham 
Society to Shelarpada . 


6.80 mtr., 5.65 to 7.20 to 
7.95 & 5.60 mtr. wide . 


7 . 


6.40 mtr. to 8.30 mtr . wide . 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


TrimurtiLen , (Behind Tip Top 
Plaza ) L. B. S. Marg . 


8 . 


9.00 mtr. 


Pendase Len (Bramhand Society ), 
Naupada . 


Average 8.85 mtr .. to 
5.80 mtr. wide . 


6.00 Mtrs . Wide 
D.P. Road . 


9 . 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


Devdhar Hospital to Sahkar 
Society Len , Bramhand Society , 
Naupada 


4.70 mtr., 3.45 mtr. to 
6.40 to 6.0 mtr. wide . 


10 A 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


Vishnunagar - Len No. 2 , 
Naupada 


6.50 mtr., 5.90 to 
4.80 mtr. wide . 


10 B 


8.40 mtr. to 8.0 mtr. wide 


9.00 Mtrs . Wide 


9.00 mtr. 


Vishnunagar - Len No.3 , 
Naupada 


D.P. Road . 


11 


6.30 mtr . , 6.20 to 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


Sahyog Mandir Len , 
Naupada 


6.30 mtr . wide 


12 


5.90 mtr . to 5.60 mtr . 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


Ghantali Cross Len - R.B.L. 
Bank to Kalpana Sahniwas 
society , Naupada 


wide 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर १३, २०१९ / भाद्र २२, शके १ ९ ४१ 


Proposed Road List 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


13 


Kaka Sohoni Path , Naupada 


4.90 mtr., 6.70 to 7.30 to 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


7.20 mtr. wide . 


14 


Ram Maruti Cross Len - D.N.S. 


6.40 mtr. to 5.55 mtr. wide 


No D.P. Road 


9.00 mtr. 


Bank to Nalanda Society 


15 


Maharshi Karve Road, Naupada 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


4.90 mtr., 6.70 mtr . 
7.30 mtr. to 7.20 mtr. wide 


16 


8.70 mtr. to 7.15 mtr. wide 


9.00 Mtrs . Wide 


9.00 mtr . 


SwamiVivekanand - Gokhale 
Road to Daya Kshama Shanti 
Society . 


D.P. Road . 


17 


6.65 mtr., 8.85 mtr . to 


7.62 9.00 Mtrs . Wide 


9.00 mtr . 


Gavand Path (Bhaskar Colony), 
Naupada . 


9.40 mtr . wide . 


D.P. Road & 9.00 Mtrs . 


Wide D.P. Road from 


Gavand Banglow to 
Gokhale Road. 


18 


Rabodi 1 - First Rabodi Naka to 


4.92 mtr . - 5.09 mtr . to 


6.00 Mtrs . Wide 


9.00 mtr . 


Rehmani Hotel to General 


8.20 mtr. wide . 


D.P. Road for some 


Kabrsthan Gate . 


length and Balance 
length is Existing road. 


19 


5.50 mtr . wide 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


Rabodi - 1 ,MunicipalGym to 
Slaughterhouse. 


20 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


Madnlal Dhingra Marg - Parijat 
Society to Amarjyoti Society . 


8.20 mtr ., 6.30 to 
7.20 mtr. wide . 


21 


Khartan Vasahat Road 


5.50 mtr . to 6.00 mtr . wide 


No D.P. Road 


9.00 mtr . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR , 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


